छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी 
सन्मान योजना - २०१७. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्र. कृकमा ०४१८/ प्र.क्र.५३/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मे, २०१८ 


वाचा :- 

(१ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७ /२-स, 
दि.२८ जून, २०१७ 

(२ शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र. क्र.१२७/२-स, 
दि.५ जुले, २०१७ 

(३) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.२० जुले, २०१७ 

(४॥ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.८ सप्टेंबर, २०१७ 

(५ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.७ डिसेंबर, २०१७ 

(६ शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि. १२ डिसेंबर, २०१७ 

(७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. PHA ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ 

(८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 


दि.३१ मार्च, २०१८ 

(९१ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. PHA ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.१६ एप्रिल, २०१८ 

प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 
२०१७” जाहीर करण्यात आली असून संदर्भिय शासन निर्णय व शुध्दीपत्रानुसार योजनेची 
अंमलबजावणी सुरु आहे. 
२. शोतक-यांच्या मागण्यांबाबत दि.१२.३.२०१८ रोजी विधानभवनावर लॉग मार्च आयोजित 
करण्यात आला होता. सदर प्रकरणी आंदोळलनकर्त्या शोतक-यांशी झालेल्या बैठकीनंतर मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी "सन २००१ ते सन २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या परंतु सन २००८ व सन २००९ च्या 
कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या होतकरी खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल. तसेच, इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस याबाबत 
थकीत असलेल्या कर्जाचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल" Salt घोषणा केली आहे. सदर घोषणेच्या 
अनुषंगाने दि. १.४.२००१ ते दि.३१.३.२००९ या कालावधीत थकबाकीदार असलेल्या परंतु सन २००८ 
व २००९ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या होतक-यांचा आणि सन २००१ ते सन २०१६या 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा ०४१८/ प्र.क्र.५३/२-स 


कालावधीत swe, शेडनेट व पॉलीहाऊस अशा मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत असलेल्या 


]ोतकऱ्यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज aaa सन्मान योजनेमध्ये समावेडा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


"छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये 


खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


दि. १.४.२००१ ते दि.३१.३.२००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक / मध्यम मुदत कर्जाची दि. 
३०.०६.२०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्‍कम वगळून 
दि.३१.०७.२०१७ पर्यन्त मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 
अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता या योजनेच्या पूर्वीच्या 
निकषाप्रमाणे सरसकट रु.१.५० लाख पर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी. 

दि. १.४.२००१ ते दि.३१.३.२००९ पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी दि.३०.०६.२०१६ पूर्वी 
किंवा नंतर पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन झालेल्या कर्जाचे दि. ३१.०७.२०१७ पर्यन्त थकीत व 
उर्वरित हप्ते रु १.५० लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा या योजनेच्या पुर्वीच्या 
निकषाप्रमाणे कर्जमाफी योजनेत GAS करण्यात यावा. 


दि.१.४.२००१ ते दि.३१.३.२०१६ पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत 
कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी दि. ३०.०६.२०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून 
परतफेड केलेली रक्‍कम वगळून दि.३१.०७.२०१७ पर्यन्तची मुद्दल व व्याजासह परतफेड न 
झालेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र 
विचारात न घेता या योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट प्रति कुटुंब रु.१.४० लाख 
पर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी. 

या योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे वरील प्रकारच्या पीक कर्जाच्या / पुनर्गठन/ 
फेरपुनर्गठन/ मध्यम मुदत कर्जाची थकीत रक्‍कम तसेच यापुर्वी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने 
पात्र कर्जखाती रक्‍कम अशी एकत्रित थकीत रक्‍कम रु. १.५० लाखाच्या वर असल्यास 
एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी रु १.५० लाखावरील थकीत रक्‍कम 
दि.३०.६.२०१८ पर्यंत भरल्यास त्यांना शासनातर्फे प्रति कुटुंब रु.१.५० लाख रकमेच्या 
मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा. 


दि. १.४.२००१ ते दि.३१.३.२००९ या कालावधीतील उपरोक्तप्रमाणे थकीत कर्ज असलेल्या 
शेतक-यांना सन २००८ आणि सन २००९ मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या 
कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व संबंधित बँकांकडून 
घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात यावे. 


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ दि.२८ जून, २०१७ आणि त्यानंतर 


वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील अटी, at व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात 


येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA ०४१८/ प्र.क्र.५३/२-स 


वरीलप्रमाणे विविध प्रकारच्या कर्जमाफीचा/प्रोत्साहनपर रकमेचा लाभ देण्याबाबतच्या 
निर्णयांच्या अंमळबजावणीबाबतची कार्यपध्दत योजने अंतर्गत गठीत मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या 
मान्यतेने ठरविण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३७/२०१८/व्यय-२, 
दि.०२.०५.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५०९१७४८१२०००२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Ramesh 
Shankarrao 
Shingte कलत त तत करपी 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२) मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुर्नवसन, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव 

४ मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग यांचे खाजगी सचिव 

५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
६) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 

७) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 

८) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) 

९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१०) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 

११) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

१२) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 

१३) विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

१४) जिल्हाधिकारी (सवी 

१५) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 

१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 

१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


